माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
देसाईगंज नगरपरिषद, जिल्हा गडचिरोली 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२३)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत देसाईगंज 
नगरपरिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.५० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
१,६२,९२,७१३.७७९ (रुपये एक कोटी बासष्ट लक्ष ब्याण्णव हजार Teel तेरा आणि एकोणऐंशी पैसे फक्त) 
किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, देसाईगंज नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, चंद्रपूर 
महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. देसाईगंज नगरपरिषदेने सादर HSS सदर 
प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या 
समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२३)/ तां.क.१ 


शिफारशीनुसार, देसाईगंज नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी 
जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविलेल्या अ.क्र. २ व ३ येथील कामांमध्ये अंतर्भूत असलेले रू. २,१३,९४३.४४ किमतीची 
हिरवळीचे गवत (लॉन) लागवडीची कामे (वस्तू व सेवा करासह) वगळून उर्वरित रू. १,६०,७८,७७०.३५ (रुपये एक 
कोटी साठ लक्ष अठ्याहत्तर हजार eal सत्तर आणि पस्तीस पैसे फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व 
श्तींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. देसाईगंज नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे 
सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


३. अटी वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा देसाईगंज नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) देसाईगंज नगरपरिषदेस प्राप्त बक्षिसाची रक्‍कम रू. ०१.५० कोटी आहे. समितीने प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी शिफारस केलेल्या कामांची किंमत रू. १,६०,७८,७७०.३५ रकमेची असल्याने, समितीने 
प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या कामांची आवश्‍यकता विचारात घेऊन ती कामे स्वनिधीमधून 
करता येतील. त्यासाठी या समितीच्या प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता राहणार नाही. 

५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत देसाईगंज नगरपरिषदेस “नगरपरिषद व नगर पंचायत-२५ हजार ते ५० 
हजार लोकसंख्या” गटात नागपूर विभागस्तरावर रू. ०१.५० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस 
रकमेपैकी रु. ७५.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून 
घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाळास उपरोक्त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान केली असल्याने देसाईगंज नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रु. ७५.०० लक्ष (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष 
फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/॥//.॥॥8॥७5॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९३२१६६५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

R YA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1 f6F9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac5 
20e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KISAN NIKAM :-000 यया 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२३)/ तां.क.१ 


3 


4 


८४) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 
१०) 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग 

जिल्हाधिकारी गडचिरोली 

मुख्याधिकारी, देसाईगंज नगरपरिषद , देसाईगंज 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२३)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२३)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रस्तावित वगळण्यात । प्रशासकीय मान्यता 
कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च । आलेली रक्‍कम | प्रदान करण्यात 
(रू.) (रू.) आलेली रक्‍कम (रू.) 
२ ३ | oe | ५ 
Miyawaki & garden Development 
@ Mata Ward/ filter Filter Plant 26,38, 88C.4§ pom ,00 2G, 38, 88C.4§ 
CO Quarters/ sangam mall 
Tree plantation @ Kasturba ward/ 
javahar ward/ Shivaji dhaba / MC ९,६७,२९३.८८ २९,५०९.४४ ९,३७,७८४.४४ 
sanctioned plot 
Nursery Development @ 
8,48, G08 .9¢ १,८४,४३४.०० २,७५,१७०.१८ 
Desaiganj Municipal Council 
Tree Plantation @ Sanskrutik 
८,९३,६८०.४८ | ८,९३,६८०.४८ 
Bhavan. 
Tree Plantation @MC Sancition 
१७,४४,४६८.६० = | १७,४४,४६८.६० 
plot 
Drip Irrigation System For item 
६,२१,२४६.१८ a ५,२१,२४६.१८ 
५,७ 8॥0 ८ 
Solar system @ Filter Plant 
८१,२९,४७१.९१ 1९७ | ८१,२९,४७१.९१ 
Wadsa 
Majhi Vasundhara Competition (9,40,000,00 | 8.00 .00 (9,40,000,00 
TS Charges 9,€19, 400.00 ॥_ see | .00 १,८७,५००.०० 
एकूण | १,६२,९२,७१३.७९ | २,१३,९४३.४४ | १,६०,७८,७७०.३५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


